सेवेत कार्यरत असताना दिव्यांगत्व आलेल्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एफएसटी-०८/२३/प्र.क्र.१८१/फ-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०४ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ:- १) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग) यांचे पत्र क्र.कक्ष-१० (१) 
/आस्था/एक/प्र.क्र.५४७/२०२३-२४/६२, दि.२७.०६.२०२३ 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग) यांचे पत्र क्र.कक्ष-१० (१) 
/आस्था/एक/प्र.क्र.५७/२०२३-२४/२२७, दि.०८.०१.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

वन विभागातील श्री. गणेश राधाकिसन पचलोरे, वनक्षेत्रपाल, गट-ब (राजपत्रित) यांची जे. जे. 
हॉस्पिटल, मुंबई यांनी वैद्यकीय तपासणी करून दि.३१.०१.२०२३ रोजी वैद्यकीय तपासणी अहवाल सादर 
केला आहे. सदर वैद्यकीय तपासणी अहवालात श्री. पचलोरे, वनक्षेत्रपाल यांचा डावा डोळा पूर्णपणे पांढरा 
झाला असून त्यांना Facial Palsy असल्यामुळे ते एकाच डोळ्याने बघू शकतात. त्यामुळे ते पुढील सेवेसाठी 
पात्र होऊ हकत नाहीत, असा निष्कर्ष नोंदविला आहे. तसेच श्री. महेश गंगाराम WATS, वनपाल, गट-क 
यांना वैद्यकीय प्राधिकारी यांनी दि.०४.०१.२०२३ रोजी दिव्यांग प्रमाणपत्र दिळे आहे. त्यानुसार श्री. SATS 
यांना Motor Neuron Disease with Both Upper & Lower Limb Weakness असा आजार असून ते ६० 
टक्‍के दिव्यांग असल्याचे नमूद केले आहे. 


२. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम २० (४) येथील तरतुदीनुसार शासकीय 
कर्मचाऱ्यास सेवेत असताना दिव्यांगत्व प्राप्त झाल्यास अज्ञा कर्मचाऱ्यास सेवेतून कमी अथवा पदावनत 
करता येणार नाही, अश्शी तरतूद आहे. sar दिव्यांगत्वामुळे काम करीत असलेल्या पदासाठी संबंधित 
कर्मचारी योग्य ठरत नसल्यास समान वेतनश्रेणीच्या अन्य पदावर स्थानांतरण करता येईल तसेच असे 
समावेशन शक्‍य नसल्यास जोपर्यंत अशा कर्मचाऱ्यासाठी योग्य पद उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत, किंवा 
त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल इतक्या कालावधीसाठी अधिसंख्य पद 
निर्माण करण्याची तरतूद आहे. 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी श्री. पचलोरे, 
वनक्षेत्रपाल, गट-ब (राजपत्रित) व श्री. WATS, वनपाल, गट-क यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केला आहे. श्री. पचलोरे व श्री. रूमाले यांच्याबाबतचा 
वैद्यकीय तपासणी अहवाल व दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम २० (४) येथील तरतुदी 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०८/२३/प्र.क्र.१८१/फ-४ 


विचारात घेऊन श्री. पचलोरे व श्री. रुमाले यांच्यासाठी अनुक्रमे वनक्षेत्रपाळ-१ व वनपाल-१ अशी एकूण २ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
श्री. गणेशा राधाकिसन पचलोरे, वनक्षेत्रपाल व श्री. ASST गंगाराम WATS, वनपाल यांच्याबाबतचा 


वैद्यकीय तपासणी अहवाल व दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम २० (४) येथील तरतुदी 
विचारात घेऊन त्यांच्यासाठी अनुक्रमे वनक्षेत्रपाळ (गट-ब)-१ व वनपाल (गट-क) १ अशी एकूण २ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 

२. सदर अधिसंख्य पदे श्री. पचलोरे व श्री. रुमाले यांच्यासाठी योग्य पद उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत 
किंवा त्यांच्या नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत अथवा अन्य कारणांमुळे पद रिक्‍त होईल, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहतील. त्यानंतर सदर पदे आपोआप निरसित होतील. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२००/आ.पु.क., दि.०१.०४.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि.०९.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०९०४१६५९०५५३१९ असा आहे. सदर झासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VINAYAK SHASHIKANT छं 
JAKHALEKAR 


(वि. ह. जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१ 


) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, मलबार हिल, राजभवन, मुंबई. 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 

) 

) 


AN AD 


9८ 


o~ 


मुख्य वनसंरक्षक (A), छत्रपती संभाजीनगर. 
संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांना मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), छत्रपती यांच्यामार्फत. 
७) निवड नस्ती (फ-४) 


पु 


-८४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


